महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन BATA क्र. सीआरपी-१११५/प्र.क्र.५४१ (भाग-४)//पोल-७ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१७. 


विषय <:- ware दूरक्षेत्र, मुरेवाडा, ता. एटापल्ली, जि. गडचिरोली याच्या 
इमारतीच्या बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


उपरोक्‍त विषयावरील शासकीय ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. सीआरपी-१११५/प्र.क्र.५४१ (भाग- 
४)/पोल-७, यामधील परिच्छेद ५ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा:- 


“उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा मागणी क्र.बी-१०, ४०५५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च (००) 
२०७), राज्य पोलीस (००) (०३), नक्षलग्रस्त क्षेत्रामध्ये सुसज्ज पोलीस स्टेशन बांधणे (८०% केंद्र हिस्सा) 
४०५५ ०२०५), योजनेत्तर, ५३ मोठी बांधकामे व क्र.बी-१०, ४०५५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च (००) 
२०७), राज्य पोलीस (००) (०४), नक्षलग्रस्त क्षेत्रामध्ये सुसज्ज पोलीस स्टेशन बांधणे (२०% राज्य हिस्सा) 
४०५५ ०२१४), योजनेतर, ५३ मोठी बांधकामे, या उद्दिष्टाखाळी उपलब्ध असलेल्या अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा.” 


ल. ह oe 


२. हे शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०२०७१७३२४९५८२९ असा आहे. हे श्रुध्दिपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


7 | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
W a p Nn | ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9 


b876d443b2654088832e43dcad21c52a, 
(0 p a O [| S e cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.02.07 17:34:51 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७/इमा-२, दिनांक 
१६.०२.२०१६, च्या संदर्भात). 

पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, गडचिरोली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, यांचे 
कार्यालय, गडचिरोली. 

८) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवड फाईल (पोल-७. 


